सायबर सुरक्षा प्रकल्पासाठी नियुक्‍त L&T 
Technology Services Pvt Ltd (Consortium 
lead) amfet KPMG India LLP (Consortium 
Member) या सिस्टीम इंटिग्रेर ला 
Mobilization पोटी रू.२४,५३,२०,०००/-इतका 
निधीची अदायगी करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः सासुप्र-०२२४/प्र.क१५/विजा-३(अ) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
तारीख: १२ जून,२०२४ 

वाचा :- 

१) शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-०८२३/प्र.क्र.१५६/विशा-३(अ),दि.२७.०९.२०२३ 

२) उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समिती इतिवृत्त दि.०८.०२.२०२४ 

३) विशेष पोलीस महानिरीक्षक,सायबर,मुंबई यांचे पत्र .9003/MH-Cyber/Cyber Security 

Project-Mobilzation advance /२०२४,दि.१९.०४.२०२४ व दि.०६.०५.२०२४ 

४) शासन निर्णय क्रमांक:सासुप्र-०२२४/प्र.क्र.१५/ विज्ा-३(अ),दि.१०.०६.२०२४ 
शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्‍त वाचा क्रमांक.४ मधील परिच्छेद क्रमांक 3 मधील रू.२८,७३,२०,०००/-(रूपये अक्षरी अठ्ठावीस 
कोटी त्र्येहत्तर लक्ष वीस हजार फक्त) ऐवजी रू.२४,५३,२०,००० /-(रूपये अक्षरी चोवीस कोटी त्रेपन्न लक्ष वीस 
हजार फक्त) असे वाचावे. 

सदर झासन निर्णय शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१२१८०२१२८४२९ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAHUL VIJAY 
KULKARNI 


(राहुल कुलकर्णी) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई. 
२. महासंचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक संचालनालय, मुंबई. 
३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक,सायबर, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
४. उप सचिव (कार्यासन अर्थसंकल्प),गृह विभाग.मंत्रालय,मुंबई. 
५. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा),मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
८. निवडनस्ती/विशा-३(अ),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


